शासनाने खरेदी केलेल्या एअरबस 
कंपनीच्या Hy या हेलिकॉप्टरच्या 
परिरक्षण कंत्राटाबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. विचासं-१११९/प्र.क्र.६३/ २८-अ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई ३२. 
दिनांक: ३१ जुले, २०२३. 


वाचा : १ सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.विचासं-१११४/ प्र.क्र.४७/ २८-अ, 
दि.०६ ऑक्टोबर, २०१५. 
२) सामान्य प्रशासन विभागाचे पत्र क्र.विचासं-१११८/ प्र.क्र.१५१/ २८-अ, 

दि.२६ जून, २०२० ( दिनांक १८/६/२०२० च्या बैठकीचे इतिवृत्त) 
शासन निर्णय क्र.विचासं-१११९/प्र.क्र.६३/२८-अ, दिनांक २८ जुले,२०२१ 
शासन शुध्दीपत्रक दिनांक ५/८/२०२१ 

संचालक, विमानचालन यांचे दिनांक २१/४/२०२३ चे पत्र 

सामान्य प्रशासन विभागाचे पत्र क्र.विचासं-१२१७/ प्र.क्र.१४६/ २८-अ, 
दि.३१ मे, २०२३ ( दिनांक २५/५/२०२० च्या बैठकीचे इतिवृत्त) 
७ शासन निर्णय क्र.विचासं-१११९/प्र.क्र.६३/२८-अ, दिनांक २१ जून,२०२३ 


3 
8 


— ~— 


mm 


4 
& 


na 


शासन शुध्दीपत्रक:- 


संदर्भ क्रमांक ७ च्या शासन निर्णयान्वये शासनाने खरेदी केलेल्या एअरबस कंपनीच्या 14१४५ 
या हेलिकॉप्टरच्या परिरक्षण कंत्राट जुन्या विहीत अटी व शर्तीनुसार मे.इंदमार कंपनी प्रायव्हेट 
लि.मुंबई यांना मुदतवाढ देण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे. सदर शासन निर्णयातील प्रस्तावनेतील 
दुस-या ओळीमध्ये खालीलप्रमाणे नमूद आहे. 


“परिक्षणासाठी दरमहा रु.२,४९,००,०००/- अधिक अनुज्ञेय कर आणि विहीत अटी व 
शर्तीनुसार” 
त्याऐवजी 
“परिरक्षणासाठी तीन वर्षासाठी रु.२,४९,००,०००/- अधिक अनुज्ञेय कर आणि विहीत अटी 
व शर्तीनुसार” असे वाचावे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः विचासं-१११९/प्र.क्र.६३/ २८-अ 


४. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५५/.॥0१59॥॥.9०५९.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक क्र. २०२३०७३११५१३४२७५०७ असा 


आहे. हे शासन शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहेत. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SHILPA ABHAY 
CHACHAD 


Digitally signed by SHILPA ABHAY CHACHAD 

DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=3f0b1454eadcb46569c38e868a5b441a8a32b 
442036ce5c8ffbed5e862cc4202, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
serialNumber=15FE38A4E995535864D6D7BC4CB39F7 
5BB8A6906B9DA526DCB4921B96EE9B6EF, cn=SHILPA 
ABHAY CHACHAD 

Date: 2023.07.31 15:15:30 +05'30' 


(शिल्पा ares ) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१.मा.मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२.अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
३.अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
४.अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५.अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
६.अपर मुख्य सचिव (मा.मुख्यमंत्री कार्यालय), मंत्रालय, मुंबई 
७.मा.राज्यपाल यांचे परिसहायक, राजभवन, मुंबई. 
८.महाळेखापाल, ( लेखा परीक्षा/ लेखा अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
९.संचालक, विमानचालन संचालनालय, जुहू विमानतळ, मुंबई. 
१०.मंत्री/ राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
११.उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (कार्या.२५), मंत्रालय, मुंबई 
१२.उप संचालक, विमानचालन संचालनालय, जुहू विमानतळ, मुंबई 
१३.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
१४.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१५.सामान्य प्रशासन विभाग / कार्या.२५, मंत्रालय, मुंबई 
१६.निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


